“के.टी.एस. सामान्य रुग्णालय, गोंदिया 
येथील रुग्णवाहीकेतील इंधनासाठी स्वी 
प्रपंजी खात्यातून खर्च करण्यास कार्योत्तर 
मंजुरीस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २ मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जाबँप्र१०९९/प्र.क्र.9/९९/जाबँक दि. ६ 


नोव्हंबर, १९९९. 


— 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जिरुफी-१०००/प्र.क्र.९०/आरोग्य -३ दि. 92 
डिसेंबर, २००२. 


२ 


— 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जिरुफी-१०००/प्र.क्र.९०/आरोग्य -३ दि. ०७ 
मार्च, २००६. 


३ 


— 


8 


— 


सह संचालक, आरोग्य सेवा खरेदी कक्ष, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- ससंआसे/कक्ष-३/टे- 
३/विसंसेरु,ना/कंत्राटी सेवा/३०५१-५३/१८ दिनांक ०६.११.२०१८. 


प्रस्तावना: 


के.टी.एस. सामान्य रुग्णालय गोंदिया जि. गोंदिया येथील रुग्णवाहीकेतील इंधनासाठी स्वीय 
प्रपंजी खात्यातून खर्च करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

के.टी.एस. सामान्य रुग्णालय, गोंदिया करीता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रुग्णाकडून 
रुग्णवाहिका फी च्या स्वरुपात स्वीय प्रपंजी खात्यात दिनांक ३१.१०.२०१७ पर्यंत रु. ७२,४६,२९३/- 
इतका निधी शिल्लक आहे. सन २०१५-१६ मध्ये नियमित प्राप्त झालेले इंधन खर्च याबाबीवर नियमित 
अनुदान रु. १,९७,०००/- खर्च झाल्यांनतर उर्वरीत इंधन खर्चाची देयके प्रलंबित होती. तसेच 
ऑक्टोंबर, २०१५ ते जानेवारी, २०१६ या कालावधीतील इंधनाबाबतच्या प्रलंबित देयकासाठी दा 
करण्यासाठी रु.४०,८०००/- स्वीय प्रपंजी खात्यामधून खर्च करण्यास कार्यत्तोर मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१८/आरोग्य 3 


४. शासन निर्णय, क्रमांक-विअप्र-१०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२ दि.१५ एप्रिल, २०१५ चे 
परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग- पहिला, उपविभाग- एक मधील अनुक्रमांक ६,नियम 
क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद अटीची पुर्तता 
करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२११४५४४४४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ro 5 h ani Dinesh Kadam Patil 


: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 


D i n es h = Government Of Maharashtra, 


OU = Public Health Department 


Kadam Patil ‘sees 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महालेखापाल-१ / २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, गोंदिया. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 

कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


oc “७० AD  -0 


o~ 
ae 
रण 


eon 6 & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


